मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलळीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्कम अदा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विशा १ (ब) 


दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० सप्टेंबर, २०१५ 


वाचा :- 9) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०२.०२.२०१३. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विशा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
8) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
६) TOM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अपोमसं (विक)/ 
पवनहंस/बिल/४०/२०१०, दि. १२.०६.२०१५. 


प्रस्तावना :- नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच 
जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना 
खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून डॉफिन-एन हे हेळीकॉप्टर वेट लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी सोबत 
करार करण्यात आलेला आहे. सदर हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक 
आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोळीस अधिक्षक, 
गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यांच्याकडून 
भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेळीकॉप्टरचे सन २०१३-१४ चे थकीत भाडे रु.९,०४,५८,५८९/- 
(रु.नऊ कोटी चार लाख अठठावन हजार Waal एकोणनव्वद wad) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी दि. ३१.३.२०१६ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोळीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 

यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००)१०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
TIARA बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१५ च्या पावसाळी 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विशा १ (ब) 


अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे बाब क्र. १५ अन्वये रु.३४.५६ कोटी इतक्या मंजूर केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर TMA निर्णय संदर्भ क्र.४ येथील अर्थसंकल्प-१ च्या पत्राच्या अधिन राहून तसेच वित्त 
विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३६८/१५- व्यय-७, दि. ०७.०८.२०१५ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०९१०१५४५४२०९२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
1 0000000 हवी 
V I} ay Ponies in ee ‘Pamouer 


D a mM 0 d a [ Maharashtra, 0 = 


Government Of Maharashtra, 
OU = Under Secretary 


P at | | ae 5.09.10 17:26:36 
(विजय पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल १ व 2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 

) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

अवर सचिव (बीयुडी-१)/अर्थसंकल्प १ , गृह विभाग 

कक्ष अधिकारी (व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थसं-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) संग्रहार्थ नस्ती / निवड नस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


